नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील नगर 
रचनाकार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी 
बदल्या/ प्रतिनियुक्ती बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-५८२१/प्र.क्र.७५/२०२१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ एप्रिल, २०२१. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदींनुसार 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, नियम ४० (१) (२) (३) (४) व परिशिष्ट- 
दोन मधील अटी व शर्तीनुसार प्रशासकीय कारणास्तव खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित) (वेतनश्रेणी : (एस-२०) 
रु.५६१००-१७७५००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव मध्यावधी बदली / 
प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदली/प्रतिनियुक्‍ती नंतरचे कार्यालय 
zs 2 3 a a 
| श्री.पु.म.शिदे नगर रचनाकार, ठाणे नगर रचनाकार, नगर विकास विभाग, 
महानगरपालिका (प्र.नि.) मंत्रालय, मुंबई (कार्यासन नवि-१२). 


०२. उपरोक्त अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालय प्रमुखांनी हे आदेशा प्राप्त 
होताच वरील अधिकाऱ्यांना बदलीने/प्रतिनियुक्‍्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


०३. या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली/प्रतिनियुक्‍ती 
झालेल्या ठिकाणी तातडीने रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी बदली/प्रतिनियुक्‍ती झालेल्या पदावर रुजू 
झाल्याचा अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी nitin.shelke@nic.in या ई-मेल 
पत्त्यावर तात्काळ सादर करावा. 


०४. सदरहू आदेशान्वये बदली/प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-५८२१/प्र.क्र.७५/२०२१/नवि-२७, 


त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाबाबतची कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती 
गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. 

oY, सदर झासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०४०११२००३७४१२५ असा आहे. हा शासन आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


. igitally signed by Vijay Karbhari Chaudhi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=d242787d258524435274a3927a849feec29ce26368b8badbee9e698 
5 52845f0a, pseudonym=313EF6135E0B8753370AABCB2544201CB95641CD, 
Number=E1 FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A1EDBS58BF874241 18BCCD6E 
h a U h a [| | £07340581733B70, cn=Vijay Karbhari Chaudhari 
Date: 2021.04.01 14:37:40 +05'30" 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी यांना, 
प्रत: 
पी 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, नगर विकास महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 
११. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१८. आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 
१९. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-५८२१/प्र.क्र.७५/२०२१/नवि-२७, 


२०. सह संचालक, नगर रचना तथा उप सचिव, नवि-१२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. सह संचालक, नगर रचना, (सवी 

२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, --------------- ग 

२३. कार्यासन अधिकारी, आस्थापना (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा (नवि-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


